बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ व सुधारित २०२१ 
अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9७१/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-१४ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ व सुधारित २०२१. 
२. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9७१/का-०८, 
दि.११/०७/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

बाल न्याय अधिनियम (मुलांची काळजी व संरक्षण), २०१५आणि सुधारित २०२१ अन्वये 
अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचे वळी मोहम्मद आणि दोस्त मोहम्मद पीर मोहम्मद मुस्लीम अनाथालय, 
२५, बंडगार्डन रोड, पुणे या संस्थेस संस्थेच्या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने १५० 
मुलींसाठी विना अनुदानित तत्वावर त्रुटीपुर्ततेच्या अधिन राहून वाचा क्र.३ अन्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. संबंधित संस्थेने उक्त त्रुटीची पुर्तता केळी असल्याने सुधारित नोंदणी प्रमाणपत्र 
निर्गमीत करणे आवशयक आहे. तसेच तारा BHAT, पिपळे गुरव, पुणे येथे बहुविकलांग मुलींच्या 
बालगृहाच्या क्षमतेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ आणि सुधारित २०२१ तसेच 
महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ अंतर्गत खालील 
विवरणपत्रातील स्वयंसेवी संस्थांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षासाठी 
सुधारित मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


अ | जिल्हा संस्थेचे नाव संस्थेचा | मुले/ मुली | मान्य 
क्र. प्रकार क्षमता 
अंजुमनइस्ळाम संस्थेचे वली -ए- 
मोहम्मद आणि दोस्त मोहम्मद पीर 
मोहम्मद मुस्लीम अनाथालय, २५, 
बंडगार्डन रोड, पुणे 

तारा सोफोड धडफळे सेंटर, We 
२ | पुणे ।नं.८६/२ अ, जवळकर नगर, सुदर्शन | बालगृह | मुले/ मुली | ४० 
चौक, पिंपळे गुरव, पुणे 


पुणे बालगृह मुली १५० 


२. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने उपरोक्त विवरणपत्रातील संस्थांना सुधारित नोंदणी 
प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याची आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


३. बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2094 आणि सुधारित २०२१, महाराष्ट्र 
राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ तसेच केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी 
केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१८०३२९२९३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NILESH 
JANARDAN 
PATIL NI 
(डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रिटपी-२०२२/प्र.क्र.9१/का-०८ 


८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

११. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाळ संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

92. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१३.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


